अपर आयुक्‍त जलसंधारण/मुख्य अभियंता तथा 
पदसिध्द सहसचिव (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 


शासन आदेश क्र :- आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८६/जल-२ 


हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 


शासन आदेडा- 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


मृद व जलसंधारण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद श्री. नितीन मधुकर दुसाने (ज्ये.क्र.१ व 
श्री.सुनिल महादेव काळे (ज्ये.क्र.२) या “प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
अधिकारी/अधिक्षक अभियंता तथा पदसिध्द उप सचिव (स्थापत्य)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांना “अपर आयुक्‍त 
जलसंधारण/मुख्य अभियंता तथा पदसिध्द सहसचिव (स्थापत्य)” या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील 
रिक्‍त पदावर (वेतनश्रेणी - 85-२९ (रू.१३११०० - २१६६००/-), निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात, पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सदर पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ 
व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने, पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 


अ.क्र अधिका-याचे नाव 


सध्या धारण करीत असलेले पद 


पदोन्नतीने पदस्थापना 


श्री.नेतीन मधुकर दुसाने 
(ज्ये.क्र.१) 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर 


अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, 
मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, 
छत्रपती संभाजीनगर 
(श्री.वि.बा.नाथ यांच्या प्रस्तावित 
पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२ श्री.सुनिल महादेव काळे 
(ज्ये.क्र.२) 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे 


मुख्य अभियंता तथा पदसिद्ध 
सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदावर) 


२. सदरची पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपांत देण्यात येत आहे : 
१) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित 
असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहील. 


२) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट a स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व रिट fea 
स्टॅप नं.१०८७८/२०२१ मध्ये दिनांक २५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार नमूद रिट याचिकेत 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

3) सदर पदोन्नती ही “प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
अधिकारी/अधिक्षक अभियंता तथा पदसिध्द उप सचिव (स्थापत्य)” या संवर्गाच्या अंतिम जेष्ठतेच्या व 
त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील. त्यामुळे तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
सेवाजेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८६/जल-२ 


Be 


8) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.२१/०६/२०२१ अन्वये "महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 


विनियमन) नियमावली, २०२१" प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर अधिसूचनेतील सर्व अटी व नियम सदर 
आदेशाद्वारे पदोन्नत होणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. 


५) उक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 


अधिकार झासन राखून ठेवत आहे. 
श्री. दुसाने व श्री.काळे यांनी पदस्थापना केलेल्या पदावर विहीत मुदतीत रुजू व्हावे व त्याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


Se 


श्री. दुसाने व श्री.काळे यांनी अपर आयुक्‍त जलसंधारण/मुख्य अभियंता तथा पदसिध्द सहसचिव 


(स्थापत्य) या संवर्गातील उपरोक्‍त पदाची निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही क्र.२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१३, दि.१२/९/२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 


षु. 


सदर शासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२९११०८४०१५२६ असा आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 

Y U V RAJ B AYAJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1af4b6e29ee6c1f13e338 
b0ccd51689af, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C01C962D08BD39997D4C4D6E7E1 9F8ACF340D1A5C4DD 

AJ ET RAO 2B9A00977369607BBF82, cn=YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 
Date: 2024.02.29 11:17:40 +05'30' 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल ५८ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
७. सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
८. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
१०.महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 
११. विभागीय आयुक्त (सवी 
१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य (सवी 
१३.अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 
१४. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सवी 
१५. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर 
१६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सर्व) 
१७. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग (सर्व) 
१८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१९. श्री.नितीन मधुकर दुसाने, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर 
ईमेलव्दारे 
२०. श्री.सुनिल महादेव काळे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे ईमेलव्दारे 
२१. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तसेच सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 
२२. निवड नस्ती जल-२. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


